सन 2023-28 या वर्षात आदिवासी 
विकास विभागाच्या अनिवार्य खर्चाच्या 
योजनांतर्गत निधी वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र. 09 / कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २८ नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा :- 

१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थस-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 

२. आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र.बियुडी-२०२२/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६ 
दि.०५.०४.२०२३, दि.२८.०४.२०२३, दि.०५.०६.२०२३ व दि.३०.०६.२०२३. 
दि.१२.०७.२०२३, दि.२८.०७.२०२३ दि.२३.०८.२०२३, दि.५.०९.२०२३, दि.२०.१०.२०२३ व 
दि.८.११.२०२३. 


प्रस्तावना :- 


“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०२३” यास विधानमंडळाने मंजुरी दिलेली असुन महाराष्ट्राचे 
राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिलेली आहे. त्यानुषंगाने संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकास 
अनुसरून वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण (BEAMS) वितरण 
प्रणालीवर अनिवार्य व कार्यक्रम waits योजनांच्या अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या विशिष्ट मर्यादेतील 
तरतूदी वितरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. यास अनुसरून बाब क्र. ०१-वेतन करीता 
अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या ७२ ते ७५%, १०-कंत्राटी सेवा या बाबीकरीता ६०% तसेच ३४-शिष्यवृत्ती व 
विद्यावेतने या बाबीकरीता १००% मर्यादेतील तरतूदी वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. 

या अनुषंगाने आता वित्त विभागाने वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिलेल्या निधी वितरण मर्यादेत 
आदिवासी विकास विभागाच्या अनिवार्य खर्चाच्या योजनांतर्गत संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन 
निर्णयान्वये यापुर्वी वितरीत केलेला निधी विचारात घेऊन उर्वरीत उपलब्ध निधी संबंधित नियंत्रक 
अधिकारी यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


आदिवासी विकास विभागाच्या “अनिवार्य खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-२ व टी-४ या खाली 
सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांकरीता यापूर्वी वितरीत निधी विचारात 
घेवून रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे उर्वरीत निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे . 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना 
संबंधितांमार्फत राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम 
पुस्तिकेमधील तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकातील विहीत तरतुदी व 
अटी Sha पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन 
दिलेल्या निधी मर्यादेत व वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकान्वये प्रशासकीय 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


oe सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२३१११६१४०८१४०२२४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by RAJENDRA DEVARAM 
RAJENDRA | 
नावाने DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
. ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=e2f5429d49742f96b79e4293421 ba2df 
D EVA RA M a8a7 1cad3864b9b289879d173b67fcdc, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=F617DED8E7182679ED107E6351 


1160B2054D23D8173AD985E5B569A5802CEA5 
A, cn=RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 


Date: 2023.11.28 13:26:21 +05'30' 


(किरण कि.पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार वनावा 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई 

२. अप्पर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई 
३. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

४. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

५. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

६. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई /नागपूर. 
७. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

९. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

११. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय,आदिवासी विकास विभाग, क्र.बीयुडी-२०२३,प्र.क्र.०१/का-६,दि.२८ नोव्हेंबर,२०२३ सोबतचे वितरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक | सन २०२३-२४ | सदर शा.नि. नियंत्रक 
क्र. साठीची अन्वये अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय वितरीत 
तरतूद करण्यात येत 
असलेली 
तरतूद 
[a | 2 3 — oa 4 द 
मागणी क्र.टी-०२ 
१ | (00) (०१) आदिवासी विकास आयुक्ताळय | ०१-वेतन ८०००० ६४००.०० | आयुक्त, 
(अनिवार्य खची (२२२५१०२५) आदिवासी 
२ | (00) (०२) प्रादेशिक कार्यालये-जनजाती । ०१-वेतन १३२८२७ १४६१०.९७ | विकास, 
विकास आयुक्त.(अनिवार्य खर्च) (२२२५ नाशिक 
१०३४) 
3 | (००) (03) प्रकल्प अधिकारी (अनिवार्य ०१-वेतन ५५६२२७ ४४४९८.१६ 
खर्च) (२२२५१०४३) 
४ | (00) (०४) एकात्मिकृत क्षेत्र विकास ०१-वेतन ६८८८ ६६.१२ आयुक्त, 
कार्यक्रम (अनिवार्य खर्च) (२२२५१०५२) आदिवासी, 
4 | (०५) (09)- जनजाती संशोधन व प्रशिक्षण । ०१-वेतन ५२२११ ४१७६.८८ | संशोधनव 
संस्था, पुणे (अनिवार्य खर्च) (२२२५ १३०१) । ३४-शिष्यवृत्त्या/ १०० ३६.०० | प्रशिक्षण संस्था, 
विद्यावेतने पुणे 
एकूण (२२२५ १३०१) ५२३११ ४२१२.८८ 
एकूण मागणी क्रमांक टी-२ ८२८२५३ |  ६९७८८.१३ 
मागणी क्र.टी-०४ 
६ | (००) (09) आदिवासी विकास विभाग ०१-वेतन १५४३०० १२३४४.०० | उपसचिव, 
(अनिवार्य खर्च) (२२५१०२११) १०-कंत्राटी सेवा १७०० १७०.०० | आदिवासी 
२ विकास भाग T 
एकूण (22490299) sucecell| ~esuauide oe 
एकूण मागणी क्रमांक टी-४ १५६००० |  १२५१४.०० 
एकूण मागणी क्र.टी-२--टी-४ ९८४२५३ |  ८२३०२.१३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


